विभागाच्या अधिपत्याखालील सर ज.जी.समूह 
रुग्णालय,मुंबई येथीळ अतिविशेषोपचार 
रुग्णालय तसेच संबंधित निवासस्थाने व 
वसतीगृहाची बांधकाम करणेसाठी नविन 
लेखाशीर्ष निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : लेखाशी-२०१९/प्र.क्र.२०/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: ०७ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक १५.१२.२०१८ रोजी पार पडलेल्या 

बैठकीचे इतिवृत्त 

२. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : 
ज.जे.एच. -२०११ / प्र.क्र. ६६२/प्रशा-१, दिनांक 23.09.2092 

३. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जेजेएच -२०११/ 
प्र.क्र. ६६२/प्रशा -१ , दिनांक ०५.०२.२०१९ 

४. प्रधान महालेखाकार कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांचे पत्र क्रमांक : 
ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण-औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-११/ २०१९-२० 
/११९, दिनांक ०२.०५.२०१९ 


प्रस्तावना : - 

उपरोक्त अनुक्रमांक ०१ येथे नमूद दिनांक १५.१२.२०१८ रोजी मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीच्या अनुषंगाने निर्गमित इतिवृत्तानुसार, शासन निर्णय, दिनांक 
०५.०२.२०१९ अन्वये या विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मुंबई येथील 
अतिविठशोषोपचार रुग्णालय बांधणेसाठी रुपये ७७८,६५,२०,०००/- (सातशे अड्ठ्याहत्तर कोटी 
पासष्ट लक्ष वीस हजार फक्त ) इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास तत्वत: मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. सदर इतिवृत्तातील निर्देशानुसार संबंधित संस्थेतील बांधकामासाठी वेगळे 
लेखाशिर्ष घेण्याबाबतची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर ज.जी.समूह रुग्णालय, 
मुंबई येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी बहुमजली इमारत बांधणे तसेच संबधित 
निवासस्थाने व वसतीगृहाचे बांधकाम करणे इत्यादीसाठी निधी अर्थसंकल्पीत करुन घेण्याकरीता व 


G:\New folder\GR UPLOADEDV.J. Hospital IR निर्णय नवीन लेखाशिर्ष GG. docx 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाझी -२०१९/प्र.क्र.२०/प्रशा-१ 


प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी मागणी क्रमांक एच -८ अंतर्गत खालीलप्रमाणे 
उद्दिष्टांसह लेखाशीर्ष निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक एच -८ H-8 

Demand No. 

मुख्य लेखाशीर्ष/ । ४२१० - वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक | 4210- Capital Outlay on Medical 
Major Head आरोग्य यावरील भांडवली खर्च chen 

उप मुख्य लेखाशीर्षे | ०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व 03- Medical Education, Training 


/ Sub Major Head 


संशोधन 


and Research 


गौणशीर्ष / Minor 


१०५ - विषमचिकित्सा 


105- Allopathy 


Head 

गट व उप गटशीर्ष / | (00) (१०) सर ज.जी.समुह रुग्णालय, | (00) (10) - Construction of Super 

Group & Sub मुंबई येथील अतिविशेषोपचार Speciality Hospital, _ related 

Group Head su Residential Quarters and Hostels 
P रुग्णालय तसेच संबंधीत निवासस्थाने | at Sir JJ. Group of Hospital 

व वसतीगृहांचे बांधकाम करणे Campus, Mumbai 

संगणक संकेतांक/ | ४२१० २७५२ 42102752 

CRC Code 

उद्दिष्टे Objects । 43- ATS} बांधकामे 53- Major Works 

मुख्य लेखाशीर्ष/ | ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक | 4210- Capital Outlay on Medical 

Major Head आरोग्य यावरील भांडवली खर्च ae 301) 

उप मुख्य लेखाशीर्षे | ०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व 03- Medical Education, Training 

/ Sub Major Head | संशोधन and Research 

गौणशीर्ष / १०५ - विषमचिकित्सा 105 - Allopathy 

Minor Head 

गट व उप गटशीर्ष / | (०० (99) - आस्थापना खर्च (00) (11) - Establishment 

Group & Sub Charges 

Group Head 

संगणक संकेतांक / | ४२१०२७६१ 42102761 

CRC Code 

उद्दिष्टे /Objects ६३ -आंतरलेखा हस्तांतरणे 63-Inter Account Transfer 

मुख्य लेखाशीर्ष/ | ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक । 4210 - Capital Outlay on Medical 

Major Head आरोग्य यावरील भांडवली खर्च रक 

उप मुख्य लेखाशीर्षे | ०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व 03 - Medical Education, Training 

/ Sub Major Head | संशोधन ape Reseach 

गौणशीर्ष/ Minor =| 904 - विषमचिकीत्सा 105 - Allopathy 

Head 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाझी -२०१९/प्र.क्र.२०/प्रशा-१ 


गट व उप गटशीर्ष / | (00)(92) - हत्यारे व संयंत्रे खर्च (00) (12) - Tool and Plant 
Group & Sub Charges 

Group Head 

संगणक संकेतांक / | ४२१० २७७९ 4210 2779 

CRC Code 

उद्दिष्टे /Objects &3 -_आंतरळलेखा हस्तांतरणे 63-Inter Account Transfer 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौ.सं.क्र. २०५ /अर्थ-१२/१९,दिनांक 20.02.2098 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने तसेच प्रधान महालेखाकार कार्यालयाचे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांचे 
पत्र क्रमांक: ख.वि/चा-१/वेद्यकीय शिक्षण-औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर-११/२०१९- 
२०/११९,दिनांक ०२.०५.२०१९ च्या पत्रान्वये मिळालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०७१३१७४०७४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897 
b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 


MURLIDHAR aii 
street=MANTRALAYA , MUMBAI, 
be )df743755280cf26ce97ec0978 
235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, 
RA (0 D A H A L E ou=NA, o=" ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
११. अधिष्ठाता, सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
१२. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाझी -२०१९/प्र.क्र.२०/प्रशा-१ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 
१९. 


निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 

उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-९/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सहसचिव / उप सचिव (वैसेवा/आयु/शिक्षण/अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

अवर सचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


